वाचा: 


कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवरील 


सहायक कामगार 


आयुक्त, गट-अ यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.८२/कामगार-८ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०२०. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
शासन निर्णय क्र.बदळली-२०१४/प्र.क्र.9२/कामगार-८, दि.२८.०४.२०१४ 

शासन निर्णय क्र.बदळली-२०१४/प्र.क्र.३९५/कामगार-८, दि.२६.०२.२०१५ 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, 
दि.०७.०७.२०२० आणि दि.२३.०७.२०२० 


शासन निर्णय: 


नमूद अधिका-यांची नियतकालिक बदली करण्यात येत आहे. 


कामगार आयुक्त, यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील खाली 


अ.क्र. | सहायक कामगार आयुक्‍त | सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे 
यांचे नाव ठिकाण 
शि श्री. नि.पां.पाटणकर अहमदनगर चंद्रपूर येथील श्री.उ.सु.लोया 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होण्या-या 
पदावर 
२. श्रीम.सु.वि.म्हेसकर विकास आयुक्‍त (असंघटित | मुंबई शहर येथे बदली करण्यात 
कामगार), मुंबई यावी. तसेच, विकास आयुक्‍त 
(असंघटित कामगार), मुंबई 
येथील सहायक कामगार 
आयुक्‍त पदाचा कार्यभार कायम 
ठेवण्यात येत आहे. 
3. श्री. अ.द.गुरव कोल्हापूर सांगली येथील रिक्‍त पदावर 
४ stad. अं. राऊत पुणे अहमदनगर येथील 
श्री.नि.पां.पाटणकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
ठु. श्रीम.नि.व.भोसले मुंबई BEX मुंबई TeX येथील कार्यरत 


पदावर मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.८२/कामगार-८ 


६. श्री.सु.म.गायकवाड 


औद्योगिक संबंध शाखा, मुंबई 


मुख्यालयातील औद्योगिक संबंध 
शाखेचे कामकाज महत्त्वाचे 
असल्याने त्यांची बदली न करता 
प्रशासकीय कारणास्तव 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


छ. श्री. उ.सु.लोया 


चंद्रपूर 


गोंदिया येथील रिक्‍त पदावर 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली 
करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित अधिका-यांना सदर आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी तातडीने बदलीच्या 


ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६च्या परंतुकामधील तरतूदीन्वये 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०२००४५०१२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


bd Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkundwar 
[| h rl a Nn DN: ल्या, o=Government Of Maharash Industry Energy and 
e Lab partmer ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7bae5ad1db4953358cd43c999bdf 
0814c6bb78364d50. 
INumber=c10a1 e6c8fbe08c1 180978bd3ed8a151ed05202d52 


p U | | ku | Nn d Wa [| 2b09b9960341c2f080906d, Dr.Sh it L. Pull We 
Date: 2020.08.10 20:14:39 +05'30' 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 

२. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग,मुंबई/पुणे/नागपूर. 

३. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई 

४. कामगार उप आयुक्‍त, नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ठाणे/पालघर/रायगड/ 

५. सहायक कामगार आयुक्‍त, कल्याण/रायगड/रत्नागिरी/कोल्हापूर/सातारा/सांगली/ 
सोलापूर/जळगाव/अहमदनगर/नांदेड/अकोला/अमरावती/तारापूर/इचलकरंजी/ 
लातूर/भंडारा/चंद्रपूर/गोंदिया 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.८२/कामगार-८ 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.निवडनस्ती/कामगार-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


